"महिला व बाळ सशक्तीकरण योजनेसाठी" जिल्हा 
वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत किमान ३% 
इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१३१/का-०२ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २८ मार्च, २०२२. 


संदर्भ :- 


महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१३१/का-२, दि.३१.१.२०२२. 
area निर्णय :- 


"महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी" जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत किमान ३% 
इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बाल विकास विभागास उपलब्ध करणेबाबतचा संदर्भाधीन शासन निर्णय 
दि.३१.१.२०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर झासन निर्णयात महिला व बाल विकास भवन तसेच 
सदर निधी अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बांधकामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही एकच यंत्रणा निश्चित करण्यात 
आली होती. तथापि, महिला व बाल विकास भवन तसेच सदर निधी अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बांधकामांसाठी 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाबरोबरच जिल्हा परिषदेस देखील यंत्रणा म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद यापैकी यंत्रणा निवडीचे स्वातंत्र्य जिल्हा 
नियोजन समितीस राहील. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३२४१७१५३०२०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN 


KHAN 
Date: 2022.03.28 16:30:57 +05'30' 


(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१३१/का-०२ 


o~ 


५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


) 
६) मा.मंत्री, नियोजन/ वित्त विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७) मा.मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


८) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

९) सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१०) प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११ आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

१२) आयुक्‍त, महिळा व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१३) सर्व जिल्हाधिकारी 

१४)महालेखापाल महाराष्ट्र - 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 

१५)महालेखापाल महाराष्ट्र - १/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई/ नागपूर 

१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) उपायुक्‍त (महिला विकास) / (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
१८) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास), जिल्हा परिषद 

१९) सर्व विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्‍्तालयामार्फत) 

२०) सर्व जिल्हा महिला व व बाल विकास अधिकारी (आयुक्‍्तालयामार्फत) 

२१)निवड नस्ती, का-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


